महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ (तां) (व) 

व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या 
अधिपत्याखालील उपसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व 
प्रशिक्षण/शिक्षणार्थी उपसल्लागार (व) या संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांची  दि.०१.०१.२०१९ रोजीची अंतिम 
ज्येष्ठतासूची. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक: व्यशिअ-२०२०/(प्र.क्र.१६२)/व्यशि-१ 
मंत्रालय, २ रा मजला , मुख्य इमारत, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २२ जानेवारी,२०२१ 


वाचा:-१ कौडाल्य विकास,रोजगार व उद्योजकता विभागाचे शासन परिपत्रक, 
दि. २०.११.२०२० 
२सहाय्यक संचालक , व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
यांचे पत्र क्र.३/आस्था-१/जे.सू./२०२०/प्र.क्र.२९, दिनांक १४.०१.२०२१ 
परिपत्रक : 


महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ (तां) (व) वेतनश्रेणी- एस-२४: ७११००-२११९०० या संवर्गातील व्यवसाय 
शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखाळीलळ उपसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण/शिक्षणार्थी 
उपसल्लागार (व) अधिकाऱ्यांची दि.०१.०१.२०१९ रोजीची अंतिम जेष्ठतासूची सोबतच्या "प्रपत्र-अ" मध्ये 
दर्शविल्यानुसार प्रसिध्द करण्यात येत आहे. सदर ज्येष्ठतासूची व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई-१ व अधिपत्याखालील कार्यालयातील सूचना फलकावर माहितीसाठी लावण्याची तसेच 
प्रसिध्द करण्याची व्यवस्था संचालकांनी करावी. 
२. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२१०१२२१७४४५४८४०३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Kishor Baliram 
Nanvare Ske aes 
(किशोर ब. ननवरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


३9९७4८64184८718515309, 
87251547b9a0338e4a70d53 


प्रति, 

संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई-१. 

सर्व सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय (संचालकांमार्फत). 
सर्व जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी यांना संचालकांमार्फत. 

सर्व संबंधीत अधिकारी / संस्था /कार्यालय यांना संचालकांमार्फत. 

५. निवडनस्ती (व्यशि-१ 


oc tv AD WO 


शासन परिपत्रक क्रमांकः व्यशिअ-२०२०/(प्र.क्र.१६२)/व्यशि-१ 


शासन निर्णय क्र, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.२८४/१२,दि. २१.१०.२०११ सोबतचे प्रपत्र "अ " 
महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ वेतनस्तर एस-२४: 99900-299R00 या संवर्गातील उपसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण / शिक्षणार्थी उपसल्लागार (व.) या पदावर 
पदोन्नतीने / सरळसेवा प्रवेशाने नियुक्‍त झालेल्या अधिका-यांची दिनांक ०१.०१.२०१९ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची 


एम. ई. (इंडस्ट्रियल 
इजि. आणि 
व्यवस्थापन), 
प्रथम श्रेणी २००५ 


अ. | जेष्टता | अधिका-यांचे प्रवर्ग जन्मतारीख | नियुक्ती दिनांक | $ (नियुक्तीचा | ज्येष्ठता दिनांक/ | सेवा निवृत्तीचा | शैक्षणिक अर्हता 8 अभिप्राय/शेरा 
क्र. | क्रमांक नांव # ( नियुक्‍ती मार्ग सरळसेवेने/ | ज्येष्ठतेचा मानीव दिनांक 
नंतर प्रवर्ग मर्यादीत विभागीय दिनांक 
बदलला परीक्षेव्दारे नियुक्‍त 
असल्यास उमेदवारांचा 
त्यांचा गुणवत्ता क्रमांक व 
दिनांक) परीक्षेचे वर्ष 
१ २ ३ 8 4 नि 9 ८ ९ १० ११ 
१ १ श्री.रविद्र खुला । ०२.०३.१९६१ | ११.०२.२००५ पदौन्नती ११.०२.२००५ ३१.०३.२०१९ । बी.ई. प्रथम श्रेणी कौ.वि.व उ.विभागाचे शासन 
चंद्रशेखर (दि.२२.०६.२०१७ १९८४ आदेश क्र.व्यशिअ- 
बाळापुरे रोजी स्वे.नि.) एम.ई. प्रथम श्रेणी २०१७/(९७१/१७)/व्यशि-१ 
१९८६ दि.२८.११.२०१७ अन्वये स्वेच्छा 
निवृती. 
२ २ श्री. योगेठा इ.मा.व ०२.०३.१९७ | १०.०१.२०१३ सरळसेवा १०.०१.२०१३ ३१.०३.२०३६ | बी. ई.(मेकनिकल) | उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, शासन 
सुरेश पाटील वैध ८ १/२०१२ प्रथम श्रेणी-२००० 


आदेशा क्र. व्यशिअ-२०१२/ 
(2190/92) / 
व्यशि-१ 
दि. १.०१.२०१३ 
अन्वये सरळ नियुक्ती, 
सह संचालक पदावर तात्पुरती 
नियुक्ती 


शासन परिपत्रक क्रमांकः व्यशिअ-२०२०/(प्र.क्र.१६२)/व्यशि-१ 


३ ३ श्री.अनिल अ.ज. १०.०३.१९८ | ०६.०४.२०१३ सरळसेवा ०६.०४.२०१३ ३१.०३.२०३९ | बी. ई.(मेकनिकल) | उच्चव तंत्रशिक्षण विभाग, शासन 
गोटीराम वैध १ ३/२०१२ प्रथम , प्रथम श्रेणी- आदेश क्र. व्यशिअ-२०१२/ 
गावीत २००२ (२७०/१२) / 
एम. टेक (मेकॅ.हिट व्यशि-१ 
पावर) ग्रेड- दि. १.०१.२०१३ 
इक्सलंट (EX) अन्वये सरळ नियुक्ती, 
२००८ सह संचालक पदावर तात्पुरती 
नियुक्ती 


खंड दि. ०१.०१.२०१८ ते दि. ३१.१२.२०१८ 


*(टप्पा १ व टप्पा २ नुसार वेगवेगळया असल्याने जे लागू असेल ते नमूद करावे. 

# (१) सेवेत खुल्या प्रवर्गातून नियुक्‍ती झाली असून काही कालावधीनंतर मागास प्रवर्गाचा दावा सादर केला आहे व त्या प्रवर्गाचे वैध प्रमाणपत्र प्राप्त झाले आहे. 
(२) सेवेत सर्वसाधारण ( Non-handicapped ) घटकातून नियुक्‍ती झाली असेल व काही कालावधीनंतर अपंगत्वाचे वैध प्रमाणपत्र सादर केले असेल तर वरील (१) व (2) येथील प्रकरणी 
ज्या दिनांकास मागास प्रवर्गाचा दावा/अप्रगत्वाचे वैध प्रमाणपत्र सादर केले असेल तो दिनांक नमूद करावा. 

$ पदोन्नत/सरळसेवा/मर्यादीत विभागीय परीक्षा इ. ( यापेक्षा वेगळया मार्गाने नियुक्‍ती झाली असल्यास त्याबाबत नमूद करावे.) 

७ आवऱ्यक असल्यास अथवा पदोन्नतीकरिता शैक्षणिक अर्हता विहीत केली असल्यास हा रकाना अंतर्भूत करावा. 


